जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, 
वर्ग-३ (कृषि) संवर्गातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा (गट-ब) पदावरील 
पदोन्नतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.१५०/१५ Bt 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 


मंत्रालय, मुंबई -३२. 


तारीख: १५ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२५/१६-ब, दि. २९.१२.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि. २८.०४.२०१५, १६.०७.२०१५ व दि. १५.०६.२०१७. 


झासन निर्णय :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा गट-क कृषि अधिकारी संवर्गातील खालील ९ कर्मचाऱ्यांना 


महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (वेतनश्रेणी 5-१६: ४४९००-१४२४००) या संवर्गात त्यांना वाटप झालेल्या महसूली 
विभागात व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन राहुन निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची 


पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम वाटप प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
झालेला 
महसूली 
विभाग 
P| श्री.जी.बी.बदाडे, नागपुर खुला जिल्हा मृद सर्व्हेक्षण व मृद चाचणी 
कृषि अधिकारी, पंचायत समिती अधिकारी, गडचिरोली 
अंबाजोगाई, जि.प.बीड, 
२. श्री.एल.के.रशोख, पुणे खुला जिल्हा कृषि अधिकारी [मोहिम], 
कृषि अधिकारी, जि.प.कोल्हापुर. जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 
2. श्री.एस.एल.बोरावार, नागपुर खुला तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषि 
कृषि अधिकारी, अधिकारी कार्यालय, देवरी, जि. 
जि.प.गडचिरोली. गोंदिया 
हिं श्री.व्ही.ए.चौधरी, नागपुर इ.मा.व. जिल्हा मृद सर्व्हेक्षण व मृद चाचणी 
कृषि अधिकारी, (खुल्या प्रवर्गातून) | अधिकारी, भंडारा 
जि.प.गडचिरोली. 
ष्‌. श्री.पी.झेड.तुमसरे, नागपुर भ.ज. जिल्हा कृषि अधिकारी [विघयो], 
कृषि अधिकारी, (खुल्या प्रवर्गातून) | जिल्हा परिषद, गडचिरोली 


जि.प.गडचिरोली. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.१५०/१५ ओ 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम वाटप प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
झालेला 
महसूली 
विभाग 
६. श्री.बी.डी.कदम, अमरावती खुला तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी,पंचायत समिती, कृषि अधिकारी, वाशिम 
बार्शी, जि.प.सोलापुर. 
शि श्री.डी.एस.देशमुख, पुणे अ.जा. तालुका कृषि अधिकारी, करवीर, 
कृषि अधिकारी, जि.प.कोल्हापुर. (खुल्या प्रवर्गातून) | जि. कोल्हापूर 
८. श्री.एस.पी.सरनाईक, नागपुर खुला तंत्र अधिकारी, विभागीय कृषि सह- 
कृषि अधिकारी, पंचायत समिती संचालक, नागपूर 
उमरेड, जि.प.नागपुर. 
ण्‌ श्री.आर.टी.अडगोकर, अमरावती इ.मा.व. तालुका कृषि अधिकारी, दर्यापुर 
कृषि अधिकारी, जि.प.अमरावती (खुल्या प्रवर्गातून) | fer. अमरावती 


२. सदर पदोन्नती ही मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि. ०४.०८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खुला प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 

३. सदर पदोन्नती ही ग्राम विकास विभागाच्या दि. १०.१०.२०१८ रोजी प्रसिध्द केलेल्या दि.०१.०१.२०१७ 
स्थित अंतिम ज्येष्ठतायादीनुसार देण्यात येत आहे. 

४. सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा हक्‍क 
सांगता येणार नाही. 

५. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची राहील व वरीष्ठ संवर्गात ज्येष्ठतेकरिता ती ग्राहय धरता 
येणार नाही. त्या संवर्गात वेतनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणतेही लाभ त्यांना मिळणार नाही. 

६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. 

७ आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.१५०/१५ ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१७१३२३२३९००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol Nilakanth Sakharkar 
. DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Agriculture 

A aa (0 | N | la ka n t h and ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c475fb0de5b3 


5a79c1cf69a588F212b2606, 


serialNumber=bb4888cebbf4b7a6440c6531a52925e3c8140 
Sa kh a rka r b1c28df723d8f006d11bc169a08, cn=Amol Nilakanth 
Sakharkar 
Date: 2020.02.17 13:26:18 +05'30° 
(अ.नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
१०. उपसचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१४. मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
१६. सर्व सह सचिव/उप सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

२०. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
२१. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

२२. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

२३. निवड नस्ती /१५अे. 


ms 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


